सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य 
पाच कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील २८१ अस्थायी पदे 
दिनांक २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : १२ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-आढावा-१६१६/प्र.क्र.२१३/१९-अ, 
दिनांक १७ जानेवारी २०२३. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९अ, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ 


शासन निर्णय : 
सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागाच्या मंत्रालयीन स्तरावरील कार्यालयातील ७५३ पदांचा 


सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन क्रमांक-१, दिनांक १७ जानेवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 


करण्यात आलेला आहे. 


ठे वित्त विभागामार्फत प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, सामान्य प्रशासन 


विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील २८१ अस्थायी 


पदांना उक्त संदर्भाधीन क्रमांक-२, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ मार्च २०२३ ते 


३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

३. आता सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील २८१ 
अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर १०६, नागरिक संरक्षण समिती कार्यालयावर १, 


मंत्री आस्थापनेवर ११, निवास व्यवस्था नियंत्रक यांच्या आस्थापनेवर १२, मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे 


कार्यालयावर १५१ अडा २८१ अस्थायी पदांच्या निर्मिती आदेशासह ळेखाशिर्षनेहाय सविस्तर तपशील 


सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” व “विवरणपत्र-ब” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. या पदांवर होणारा खर्च संबंधित 


विवरणपत्र-अ मधील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ 


च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१ ऑगस्ट 


२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये व क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ च्या 


शासन शुद्धीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१२११०३४७४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digitally signed by KIRAN KASHINATH 

SHINDE 

Date: 2023.09.12 11:05:54 +05'30' 

(कि.का.शिंदे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (कार्यासन-५, २१, २३, २६, ३३ मार्फत) 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-५, २१, २३, २५, २६, ३३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१९ व १९अ निवड नस्ती. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ, दिनांक सप्टेंबर २०२३ अन्वये २८१ 
अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत दिलेली मुदतवाढ 


(क) सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) / कार्यासन-२६ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या | सातव्या राज्य वेतन आयोगानुसार लेखाशिर्ष 
वेतन संरचना 
(Pay Matrix Scale) 
ea २ ३ SS a षु 
शि अपर मुख्य सचिव / ण संवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-४, 
प्रधान सचिव / २०५२-सचिवालय- 
सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) सर्वसाधारण सेवा, 
2. | सादरकर्ता अधिकारी-१ ma एस-२७/ रु. 192 400-2984900/- । (०९० सचिवालय, 
(सहसचिव स्तरावरील पद) (००)(०१) सामान्य प्रशासन 
३ | सहसचिव 1१ | एस-२७/ रु. ११८५००-२१४१००/- _ | विभाग, (२०५२ ००२५) 
४ | उपसचिव ३ एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० 
५ | सादरकर्ता अधिकारी (2) विकी एस-२६/ रु. ७८८००-२०९२०० 
(उपसचिव स्तरावरील पद) 
६ | अवरसचिवर्ठ ९ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
७ | अवर सचिव (विधि) $ २ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
८ उपसंचालक | oa | एस-२०/ रु.५६१००-१७७५०० 
९ । कक्ष अधिकारी २६ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
| a | लेखा अधिकारी aa एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
| ११, | सहायक कक्ष अधिकारी ३१ एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० 
१२ | संशोधन सहायक ee एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० 
१३ «| निवडश्रेणी लघुलेखक | 9 | एस-१६/ रु. ४४९००-१४२४०० 
१४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक छ एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
१५ | लिपिक टंकलेखक La] एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१६ | सहायक रोखपाल a एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१७ । रोखपाल |. oa | एस-६ / रु. 18800-3200 
१८ | लेखापाल a एस-८ / रु. 24400-69900 
१९ | गोपनीय लिपिक | oa | एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२० । देयक लेखापाल २ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
२१ । वाहनचालक ३ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
| | एकूण १०६ Pe Po 
टीप :$ उक्त अ.क्र.9 येथील अवर सचिव (विधि) संवर्गातील १ पद सहसचिव (विधि) संवर्गात रुपांतरित करण्यात आले आहे. तसेच अ.क्र.६ येथील 
अवर सचिव संवर्गातील १ पद उपसचिव संवर्गात श्रेणी उन्नत करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


(ख) नागरी संरक्षण समिती यांचे कार्यालय / कार्यासन-५ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या सातव्या राज्य वेतन लेखाशिर्ष 
आयोगानुसार वेतन संरचना 
(Pay Matrix Scale) 

a Q 3 een र षु 

१ | वरिष्ठ लेखापाल १ एस-१३ / रु. ३५४००-११२४०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवा, (१०६) नागरी 
संरक्षण, (००)(०१) नागरिक 
संरक्षण समिती, 
(२०७० ००९४) 

| -- | एकूण q Poe Po 


(ग) मंत्री आस्थापना / कार्यासन-२१ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या सातव्या राज्य वेतन लेखाशिर्ष 
आयोगानुसार वेतन संरचना 
(Pay Matrix Scale) 

mH 2 3 Sa षु 

१ । अवर सचिव १ एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 

२ | कक्ष अधिकारी १ एस-१७/ रु. ४७६००-१५११०० | २०५२-सचिवालय- 

एस-२१/ रु. ५७१००-१८०८०० | सर्वसाधारण सेवा, 

३ | सहायक कक्ष अधिकारी १ एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० | (०९२) इतर कार्यालये, 

देयक लेखापाल 9 एस-६ / रु. १९९००-६३२०० | (09)(09) स्वतंत्र शाखा- 
सामान्य प्रशासन विभाग 
(२०५२ ००९९) 

५ | रजा राखीव वाहनचालक १ एस-६ / रु. १२९००-६३२०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२०५२-सचिवालय- 
सर्वसाधारण सेवा, 
(00)(03) मंत्र्यांचा स्वीय 
कर्मचारी वर्ग 
(2042 ००३४) 

| -- | एकूण ११ Poe Pe 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


(घ) निवास व्यवस्था नियंत्रक यांचे कार्यालय / कार्यासन-२३ रोख 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या सातव्या राज्य वेतन लेखाशिर्ष 
आयोगानुसार वेतन संरचना 
(Pay Matrix Scale) 
कवी २ aa क्क षु 
q | निवास व्यवस्था नियंत्रक व अवर सचिव एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | मागणी क्रमांक-ए-४, 
२ | कक्ष अधिकारी १ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० | २०७०-इतर प्रशासनिक 
एस-२१/ रु. ५७१००-१८०८०० | सेवा, (११२) भाडे नियंत्रण, 
३ | सहायक कक्ष अधिकारी 8 एस-१४ / रु. ३८६००-१२२८०० | (००)(०१) निवासव्यवस्था 
४ | लिपिक २ THE / रु. १९२००-६३२०० | नियंत्रक, (२०७० ०१२९) 
५ | सहायक लेखा अधिकारी १ एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
६ | लेखापाल १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
७ । निरीक्षक १ एस-८ / रु. २५५००-८११०० 
टंकलेखक १ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
| | एकूण १२ Poe Poe 
(ड.) मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय / कार्यासन-३३ रोख 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या सातव्या राज्य वेतन लेखाशिर्ष 
आयोगानुसार Pay Matrix 
Scale वेतन संरचना (रुपये) 
शग २ जक त ठु 
शिला प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी [| १__| संवर्ग पद मागणी क्रमांक-ए-२, 
२__ | अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी | २ संवर्ग पद २०१५-निवडणुका, 
3 उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी २ एस-२६ / रु. ७८८००-२०९२०० | (१०२) निवडणूक अधिकारी, 
8 अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी 3 एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० | (00)(09) निवडणूक अधिकारी 
4 सहायक मुख्य निवडणूक अधिव 8 एस-२० / रु. ५६१००-१७७५०० | (२०१५ 0092) 
६ । कक्ष अधिकारी १४ एस-१७ / रु. ४७६००-१५११०० 
एस-२१ / रु. ५७१००-१८०८०० 
७ । सहायक कक्ष अधिकारी २६ एस-१४/ रु. ३८६००-१२२८०० 
८ | वरिष्ठ स्वीय सहायक | १__| एस-२३ / रु. ६७७००-२०८७०० 
९ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) २ एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
।_१० | लघुलेखक (मराठी) (उच्चश्रेणी) | 9 | एस-१५/ रु. ४१८००-१३२३०० 
| 99 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर & २३ एस-७ / रु. २१७००-६९१०० 
१२ । लिपिक टंकलेखक ४६ एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१३ । वाहनचालक 1१__| एस-६ / रु. १९९००-६३२०० 
१४ | शिपाई & २६ एस-१ / रु. १५०००-४७६०० 
| | एकूण १५१ Pe Fol 


टीप : & उक्त अ.क्र.११ व १४ येथील अनुक्रमे डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची 23 व शिपायांची २० अशी ४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची 


आहेत. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ, दिनांक 


विवरणपत्र-ब 
सप्टेंबर २०२३ अन्वये २८१ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर २०२३ ते २९ फेब्रुवारी 
२०२४ पर्यंत पर्यंत दिलेली मुदतवाढ { सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व विभागांतर्गत अन्य चार कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील २८१ अस्थायी पदांचा तपशील }... 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ee 2 3 ७७ 4 5 
q | क्र.आस्थापना ११०१/प्र.क्र.६(पदे)/२००३/१९अ, | कक्ष अधिकारी १ मुख्य सचिव कार्यालयासाठी | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक ९ डिसेंबर २००३ २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९०) सचिवालय, 
(00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग, 
(२०५२ ००२५) 
Q । क्र.आस्थापना १०९०/१२/१९अ, गोपनीय लिपिक १ मुख्य सचिव कार्यालयासाठी ee 
दिनांक २६ जून १९८१ 
३ | क्र.आस्थापना ११९०/३४/१९अ, अवर सचिव १ राजपत्रित अधिका-यांच्या शकि 
दिनांक १ मार्च १९९० लेखा अधिकारी १ वेतन व आहरण पध्दतीत 
सुधारणा करण्यासाठी 
(कार्यासन-९३) 
४ | क्र.आस्थापना ११९०/५९/१९अ. कक्ष अधिकारी १ भारतीय प्रशासन सेवेतील Oo 
दिनांक २० ऑगस्ट १९९० राज्य स्तरावरील बाबी 
हाताळणे 
(कार्यासन-१०३अ) 
६ । क्र.आस्थापना ११९३/प्र.क्र.५४८/९३/१९अ, सादरकर्ता अधिकारी-१ १ सादरकर्ता अधिकारी व --*.. 
दिनांक २५ ऑगस्ट १९९३ (सहसचिव स्तरावरील पद) तदनुषंगिक कर्मचारीवृंद 
सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-१०अ) 
७ | क्र.आस्थापना-११९५/प्र.क्र.४५/९५(पदे)/१९अ, | सहायक कक्ष अधिकारी २ विभागीय चौकशीच्या शिक -- 
दिनांक २३ ऑगस्ट १९९६ कामासाठी अतिरिक्‍त 
कर्मचारीवृंद 
(कार्यासन-११) 
८ | क्र.आस्थापना-१०८९/अनौसं.७७/६७/प्र.क्र. कक्ष अधिकारी १ विभागीय चौकशीच्या मागणी क्रमांक-ए-४, 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ae 2 ३ as 4 ६ 
३१४/१९अ, दिनांक ३ जानेवारी १९८९ सहायक कक्ष अधिकारी १ पुनर्विलोकनासाठी २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(कार्यासन-११ओ) (०९०) सचिवालय, 
(00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
९ | क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र.१/९७/१९अ, कक्ष अधिकारी १ विभागीय चौकशीच्या Oo 
दिनांक १० जानेवारी १९९७ प्रकरणांवर संनियंत्रण 
ठेवण्यासाठी 
(कार्यासन-११३) 
१० | क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र.५/९७/१९अ, सहायक कक्ष अधिकारी १ मराठवाडा प्रशासकीय व : 
दिनांक २८ ऑगस्ट १९९७ विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी 
औरंगाबाद या संस्थेच्या 
प्रशासकीय कामासाठी 
(कार्यासन-१२अ) 
११ | क्र.इएसटी १०८१/१४-आ/१९, सहायक कक्ष अधिकारी १ मलोसे आयोग पुरस्कृत शिक 
दिनांक १३ मे १९८१ कर्मचा-यांच्या नियत 
वाटपासाठी (कार्यासन-१४ओ) 
१२ | क्र.आस्थापना ११९४/प्र.क्र.४९/ ९४/१९अ, कक्ष अधिकारी १ मागासवर्गीयांचे आरक्षण अंमळ an = 
दिनांक 92 ऑक्टोबर १९९४ सहायक कक्ष अधिकारी १ बजावणी तपासणी कक्ष 
(कार्यासन-१६ब) 
१३ | क्र.जी-१/पदांचे हस्तांतरण /९३/२३, रोखपाल १ शासकीय निवास व्यवस्थेचे शय्या -- 
दिनांक २७ मार्च १९९२ लेखापाल १ काम हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-२३अ) 
१४ | क्र.आस्थापना १०८२/सीआर १२८/८२/१९अ, । देयक लेखापाल १ रोख झाखेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 


दिनांक १२ मे १९८२ 


(कार्यासन-२६) 


२०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९०) सचिवालय, 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ea 2 3 Ss x & 
(00)(09) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 
१५ | आस्थापना ११९५/प्र.क्र. ५५/९५/पदे/१९अ, सहायक रोखपाल १ रोख झाखेसाठी शिंकागगा ह 
दिनांक १३ ऑगस्ट १९९६ (कार्यासन-२६) 
१६ । क्र.आस्थापना ११८९/५९/८९/१९अ, सहायक कक्ष अधिकारी १ माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व शि 
दिनांक २४ जानेवारी १९९० कल्याण विषयक कामासाठी 
(कार्यासन-२८) 
१७ | क्र.आस्थापना ११९१/प्र.क्र.४१/९१/१९अ, अवर सचिव १ माजी सैनिकाचे पुनर्वसन व ल... र 
दिनांक ३१ मे १९९१ कक्ष अधिकारी १ कल्याणविषयक कामासाठी 
सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-२८) 
१८ । क्र.आस्थापना ११९१/प्र.क्र. ४१/९१/१९अ, उच्चश्रेणी लघुलेखक १ माजी सैनिकांचे पुनर्वसन व शिश : 
दिनांक 23 मार्च १९९२ कल्याण विषयक कामासाठी 
(कार्यासन-२८) 
१९ | क्र.आस्थापना १०८२/प्र.क्र.५७/८३/१९अ, कक्ष अधिकारी १ शासकीय परिवहन सेवा व 
दिनांक 92 नोव्हेंबर १९८५ विमानचालन संचालनालयाची 
आस्थापना हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-२८अ) 
२० | शा.नि.गृह विभाग सहायक कक्ष अधिकारी १ शासकीय परिवहन सेवा व a 
क्र.एचडीई१८२/८३/एचडीसी-२, दिनांक 2 विमानचालन संचालनालयाची 
एप्रिळ १९८२३ आस्थापना हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-२८ओ) 
२१ | क्र.आस्थापना १०८४/सीआर ८४८/१९, सहायक कक्ष अधिकारी १ राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक ३० जुले १९८४ इ. कडून येणारे संदर्भ २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
हाताळण्यासाठी कर्मचारीवृंद | (०९० सचिवालय, 


(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
Es 2 3 ess x & 
२२ । क्र.आस्थापना 902 9/39/98, अवर सचिव १ राजशिष्टाचाराच्या कामासाठी an 
दिनांक १६ मार्च १९८१ सहायक कक्ष अधिकारी २ कर्मचारीवृंद 
देयक लेखापाल q (कार्यासन-३१) 
२३ | क्र.आरओबी ११८१/६८/१८ (रवका), सहायक कक्ष अधिकारी १ माहिती व जनसंपक आगि 
दिनांक ३१ ऑगस्ट १९८१ महासंचालनाळयाचे कामकाज 
हाताळण्यासाठी 
(कार्यासन-३४३) 
२४ | क्र.आस्थापना १०९५/प्र.क्र.५२/९५/१९अ, सह सचिव १ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क : 
दिनांक ९ ऑक्टोबर १९९५ अवर सचिव १ प्रश्नाच्या बाबी हाताळण्यासाठी 
कक्ष अधिकारी —_ q fasiy कक्ष 
सहायक कक्ष आधका २ (कार्यासन 
लिपिक टंकलेखक ३ oe 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
वाहनचालक १ 
२५ । क्र.आस्थापना १९९६/प्र.क्र.६/९६/ पदे/१९अ, । कक्ष अधिकारी १ राज्य निवडणूक आयोगाचे शग 
दिनांक २८ ऑगस्ट १९९६ सहायक कक्ष अधिकारी १ कामकाज हाताळण्यासाठी 
स्वतंत्र कक्ष (कार्यासन-३७) 
२६ | क्र.मप्रन्या १०८९/प्र.क्र.४०/१६अ, कक्ष अधिकारी १ महाराष्ट्र प्रशासकीय शग ्ि 
दिनांक ३१ जुले १९८९ (अ.स. चे पद श्रेणी अवनत करुन) न्यायाधिकरणाचे (मॅट) 
सहायक कक्ष अधिकारी १ कामकाज चालविण्यासाठी 
(कार्यासन-३८) 
२७ | क्र.पीओएस १२९३/स्वासैक/१९, कक्ष अधिकारी १ स्वातंत्र्य रौनिक कक्षासाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर १९८४ सहायक कक्ष अधिकारी ४ २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 


(०९०) सचिवालय, 
(००)(०१) सामान्य प्रशासन विभाग. 
(२०५२ ००२५) 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
किन २ ३ ess) x & 
२८ । क्र.आस्थापना १९९६/प्र.क्र.३/९६/१९अ, सादरकर्ता अधिकारी-२ १ अखिल भारतीय सेवेतील च 
दिनांक २७ मार्च १९९६ (उपसचिव स्तरावरील पद) तसेच अन्य वरिष्ठ 
अवर सचिव २ अधिकाऱर्‍्यांविरुध्दच्या 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ विभागीय चौकशीच्या 
सहायक कक्ष अधिकारी २ कामासाठी 
लिपिक टंकलेखक १ 
२९ | क्र.आस्थापना२००३/प्र.क्र.७/(पदे)/२००३/१९अ, | अपर मुख्य सचिव (साविस) १ सामाजिक विकास समन्वय _ -- 
दिनांक ११ सप्टेंबर २००३ उपसचिव १ कक्ष 
अवर सचिव १ 
कक्ष अधिकारी २ 
सहायक कक्ष अधिकारी ३ 
निवडश्रेणी लघुलेखक १ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 
लिपिक टंकलेखक ३ 
वाहन चालक २ 
३० | क्र.आस्थापना ११०३/प्र.क्र.८(पदे/२००३/१९अ, | कक्ष अधिकारी १ मंत्रालय लोकशाही दिन शिका 
दिनांक १० ऑक्टोबर २००३ सहायक कक्ष अधिकारी १ 
लिपिक टंकलेखक १ 
३१ | क्र.आस्थापना-११०४/प्र.क्र.५(पदे) /२००४/१९अ | उपसचिव q मुंबई व सुवर्ण त्रिकोण विकास | मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १६ मार्च २००४ कक्ष अधिकारी १ या कामाचे नियोजन व २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
दॉर्मलंबजीवणी (०९०) सचिवालय, 
सहायक कक्ष अधिकारी १ अंमलबजावणी करण्याकरीता | (509) सामान्य प्रशासन विभाग. 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ जादा पदे (२०५२ ००२५) 
३२ | क्र.आस्था-११०७/प्र.क्र.२/०७(पदे)/१९अ, कक्ष अधिकारी ४ राजशिष्टाचार शाखेकरिता 1 | 


दिनांक १ सप्टेंबर २००७ 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ES 2 3 (अ: १ 4 & 
३३ | क्र.पदनि-११११/प्र.क्र.०१/११/१९अ, कक्ष अधिकारी-नि-विशेष राजशिष्टाचार ४ राजशिष्टाचार शाखेकरिता शिशझका 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०११ अधिकारी 
३४ | क्र.पदनि-१०१२/प्र.क्र.१/२०१२/१९अ, अवर सचिव (विधि) $ २ मुख्य सचिव कार्यालय व सामान्य स 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ (सध्या १ पद सहसचिव संवर्गात रुपांतरित) प्रशासन विभाग (खुद्द) करिता 
३५ । क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२अ, सह / उपसचिव १ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण चा -- 
दिनांक Qo जानेवारी 2098 अवर सचिव १ कार्यक्रमाच्या 
कक्ष अधिकारी १ अंमलबजावणीसाठी 
सहायक कक्ष अधिकारी १ 
लिपिक-टंकलेखक १ 
३६ | क्र.पदनि-१०१६/प्र.क्र.१३७/१९अ, अवर सचिव १ एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण शय्या = 
दिनांक ४ जून २०१६ कक्ष अधिकारी २ कार्यक्रमाच्या 
सहायक कक्ष अधिकारी २ अंमलबजावणीसाठी 
लिपिक-टंकलेखक २ 
३७ | क्र.संकीर्ण-१०१६/प्र.क्र.१८१/१९अ, संशोधन सहायक १ भाप्रसे आस्थापना यांचे 
दिनांक षु जून २०१८ कार्यालयात संगणकावर काम 
करण्यासाठी 
(कार्यासन-१०) 
३८ | नियोजन विभाग क्र.असांस-२०२२/प्र.क्र.9६/ उपसंचालक १ सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) aa 
का-१४२६, दिनांक २९ जून २०२२ आस्थापना 
(कार्यासन-१९) 
३९ | क्र.आस्थापना ११९१/४२/१९अ, अवर सचिव १ मंत्री आस्थापनेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १६ जुले १९९१ (कार्यासन-२१) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(०९२) इतर कार्यालये, 
(०१)(०१) स्वतंत्र शाखा- सामान्य 
प्रशासन विभाग. (२०५२ ००९९) 
४० | क्र.आस्थापना ११९२/प्र.क्र. ५०/१९अ, देयक लेखापाल शिक्का मंत्री आस्थापनेसाठी हा हा 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
ea 2 3 SS 4 & 
दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९२ (मंत्री आस्थापनेवरील पदे) (कार्यासन-२१) 
४१ | क्र.आस्थापना ११९७/प्र.क्र. ६/९७/(पदे)/१९अ, । कक्ष अधिकारी १ मंत्री आस्थापनेसाठी --"-- 
दिनांक २७ ऑगस्ट १९९७ सहायक कक्ष अधिकारी १ (कार्यासन-२१ओ) 
४२ | आदेशा उपलब्ध नाहीत. रजा राखीव वाहनचालक q मंत्री आस्थापनेसाठी मागणी क्रमांक-ए-४, 
(कार्यासन-२१ओ) २०५२-सचिवालय- सर्वसाधारण सेवा, 
(००)(०३) मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी वर्ग. 
(२०५२ ००३४) 
४३ | क्र.जीआयईएसटी ७५/७६, निवास व्यवस्था नियंत्रक व अवर सचिव १ निवास व्यवस्था नियंत्रक मागणी क्रमांक-ए-४, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी १९७५ कार्यालयासाठी २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
(कार्यासन-२३) (११२) भाडे नियंत्रण, 
(००)(०१) निवासव्यवस्था नियंत्रक. 
(२०७००१२९) 
४४ | वित्त विभाग क्र.सेवाप्र-११०७/प्र.क्र.१९६/कोषा । वरिष्ठ लेखापाल १ नागरीक संरक्षण समिती मागणी क्रमांक-ए-४, २०७०-इतर 
(प्रशा-३), दिनांक २ मार्च २००९ कार्यालयासाठी प्रशासनिक सेवा, (१०६) नागरी 
(कार्यासन-५) संरक्षण, (००)(०१) नागरिक संरक्षण 
समिती. (२०७० ००९४) 
४५ | आदेश उपलब्ध नाहीत. कक्ष अधिकारी १ निवास व्यवस्था नियंत्रक मागणी क्रमांक ए४, 
सहायक कक्ष अधिकारी ४ यांच्या कार्यालयासाठी २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, 
लिपिक-टंकलेखक २ (कार्यासन-२३) (११२) भाडे नियंत्रण, 
सहायक लेखा अधिकारी १ (00)(09) निवासव्यवस्था नियंत्रक. 
लेखापाल १ (२०७००१२९) 
निरीक्षक १ 
टंकलेखक १ 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपमु-२९१७/प्र.क्र.४४/१९-अ 


अ.क्र. | ज्या आदेशान्वये पदनिर्माण करण्यात आले पदांचा तपशील पदसंख्या पदनिर्मितीचे कारण लेखाशिर्ष 
त्याचा क्रमांक व दिनांक (कार्यासन क्रमांक) 
चिन २ ३ aes 4 & 
४६ | आदेश उपलब्ध नाहीत. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी १ मुख्य निवडणूक अधिकारी मागणी क्रमांक-ए-२, 
उपसचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी १ कार्यालयासाठी २०१५-निवडणुका, 
अवर सचिव व उपमुख्य निवडणूक अधिकारी १ (कार्यासन-३३) (१०२) निवडणूक अधिकारी, 
कक्ष अधिकारी २ (००)(०१) निवडणूक अधिकारी. 
सहायक कक्ष अधिकारी ३ (२०१५ ००१२) 
वरिष्ठ स्वीय सहायक १ 
उच्चश्रेणी लघुलेखक २ 
क्र.संकीर्ण-३५१९/प्र.क्र.३७/१९अ, लिपिक-टंकलेखक षु 
दि. २२ फेब्रुवारी २०१९ (५ पदांपैकी २ टंकलेखकाची | वाहनचालक १ 
पदे लिपिक-टंकलेखक संवर्गात रुपांतरित) शिपाई & 
४७ | क्र.आढावा-१८१९/प्र.क्र.१७/१९अ, अतिरिक्‍त मुख्य निवडणूक अधिकारी २ मुख्य निवडणूक अधिकारी मागणी क्रमांक-ए-२, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ सहमुख्य निवडणूक अधिकारी गै कार्यालयासाठी २०१५-निवडणुका, 
उपमुख्य निवडणूक अधिकारी १ (कार्यासन-३३) (१०२) निवडणूक अधिकारी, 
सहायक मुख्य निवडणूक अधिकारी 8 (00)(09) निवडणूक अधिकारी. 
कक्ष अधिकारी १२ (२०१५ ००१२) 
उच्चश्रेणी लघुलेखक १ 
सहायक कक्ष अधिकारी २३ 
लिपिक-टंकलेखक ४१ 
(टीप : डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची २३ व शिपायांची २० | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर २३ 
अशी ४३ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे भरावयाची आहेत.) शिपाई an 
| --_| एकूण पदे २८१ Pe Poe 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


